माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
संचालक (माहिती), गट-अ या पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मावज २०१९/प्र.क्र.३२ /का.३४अ, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०१९ 
शासन निर्णय: 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील संचालक (माहिती), गट-अ (वेतनश्रेणी 5-२५ :७८८८० 
- २०९२००/-) या पदावर खालील नमूद उपसंचालक (माहिती), गट-अ (वेतनश्रेणी 5-२३ : ६७७०० - 
२०८७००/- संवर्गातील अधिकारी यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून 
कामकाजाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने त्यांची रकाना (४) येथे त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
१ २ ३ 8 
दि श्री. गणेश श्रीधर रामदासी खुला संचालक (माहिती), 
विभागीय माहिती कार्यालय, 
मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद 


अटी:- 
१) श्री. गणेश श्रीधर रामदासी यांना संचालक (माहिती) या पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांचे 


विरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित/प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


२) वरील तदर्थ पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


३) श्री. गणेश श्रीधर रामदासी ( खुला ) ( ज्ये.क्र. ४) यांना देण्यात येणारी तदर्थ पदोन्नती ही 
केवळ ११ महिन्यांसाठी किंवानामनिर्देरानाने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत,यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
कालावधीसाठी देण्यात येत आहे. 


४) संचालक (माहिती) या संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास श्री. गणेश श्रीधर रामदासी 
(खुला) (ज्ये.क्र.४) यांची तदर्थ पदोन्नती संपुष्टात येईल. 


५ तदर्थ पदोन्नती नामनिर्देशान कोट्यातील असल्याने सदर पदोन्नतीचा दिनांक कोणत्याही 
कारणास्तव सेवाज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज २०१९/प्र.क्र.३२ /का.३४अ, 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१९१६४१५६२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
Ra mM ki Sa n DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb05 5bf1 54f99ecOb0d9e613209 
N a fa ya Nn fa (0 M 1 Sa | e e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao Musale 
Date: 2019.08.19 16:47:37 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शास 
प्रति, 


१. सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

५. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 

८. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर-अमरावती विभाग, अमरावती, 

९. उप संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.उप संचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

१४.सर्व विभागीय माहिती कार्यालये, ( मावज मार्फत) 

१५.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालये ( मावज मार्फत) 

१६.संबंधित अधिकारी, (मावज मार्फत), 

१७. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन ३४ ,१२ ,१३ ,१६ब 

१८.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


